मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ 
आशियाई विकास बँक (ADB )अर्थसहाय्य 
अंतर्गत नाशिक विभागातील अहमदनगर 
जिल्ह्यातील रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र २१८ /बांधकाम-४ 
बांधकाम भवन, ५ वा मजला, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक:०३ मार्च, २०२३ 


वाचा: 


१) 


&) 


शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः ग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.१२/योजना-९, दिनांक २८ 
ऑक्टोबर, २०१५. 

शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकःमुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांधकाम-४, दिनांक of 
जानेवारी, २०२२. 

शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकःमुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.०७/बांधकाम-४, दिनांक २१ 
एप्रिल, २०२२. 

शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकःमुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.१९/बांधकाम-४, दिनांक २६ 
सप्टेबर, २०२२. 

शासन परिपत्रक ग्रामविकास विभाग क्र. FATA /२०२२ /प्र .क्र४६९/बांध-४, दिनांक २० ऑक्टोबर 
१२०२२ 

मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांकःमु.अ./प्रमंग्रासयो/ 443 /2023, दिनांक ०९ फेब्रुवारी, 2023. 


शासन निर्णय: 


मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ आशियाई विकास बँक (ADB) अर्थसहाय्य 


अंतर्गत नाशिक विभागातील अहमदनगर जिल्ह्यातील रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी त्यांच्या 
नावासमोर दर्शविलेल्या किंमतीस खालील नमुद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता 


देण्यात येत आहे. 
कामाची ५ वर्षे 
क कामाची नियमित 
तालुका | पॅकेज क्रमां लांबी डी 
अ.क्र. | तालुका | पॅकेज क्रमांक रस्त्याचे नाव अंदाजित देखभाल व 
(कि.मी.) ag eee 
CEPA. दुरुस्ती अंदाजित 
LEAH. लक्ष) 
१ वारी कान्हेगांव ते संवत्सर रस्ता ८.२६० १०७४.०६ ५३.५३ 
nome ADB-AHM- 
कोपरगांव ia 
2 ओगदी ते पढेगांव रस्ता ४.७७० ४७२.०३ ३३.०४ 


शासननिर्णयक्रमांकःमुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.२१८ /बांधकाम-४ 


ते रांजणगाव) रस्ता 


कामाची ५ वर्षे | 
लांबी कामाची नियमित 
ae लांबी तज लं 
अ.क्र. । तालुका | पॅकेज क्रमांक रस्त्याचे नाव अंदाजित देखभाल व 
(कि.मी.) oo 
रक्‍्कम(रू.लक्ष) | दुरुस्ती अंदाजित 
EAR. लक्ष) 
बंगोंदा. | PORN| रगांवते भानगाव रस्ता 
३ | श्रीगोंदा क घारगांव ते भानगांव रस्ता ११.७८० १३०३.८१ ५७.११ 
४ Sie, | ADB-AHM भावडी ते हिरडगांव रस्ता ७.८०० ७५०.५६ ३७.५७ 
श्रीगोंदा ies 
4 ; अजनूज ते गणेशवाडी रस्ता ६.५०० ५९८.७० २५.९५ 
& जामखेड | ADB-AHM- नान्नज ते घोडेगांव रस्ता ६.५४० ५६९.२० २३.८० 
जामखेड 
9 (W-90 ।जवळा बोर्ले ते करमळा रस्ता ३.६०० ३२८.३५ १२.४३ 
८ जत. ADB-AHM- जलालपूर ते ताजू रस्ता ५.६०० ५८७.३८ २२.१० 
९ (॥-११ ।नांदगाव ते राक्षसवाडी रस्ता ५.४०० ५३४.०७ १७.९५ 
ao | अकोले | ADB-AHM- प्रजिमा-२२ (पिरफाटा) ते बदगी — ewe दव 
(॥॥-१२ ।म्हसवंडी ते जिल्हा हद्द रस्ता न बरी न 
re रामा-२३ (करंडी) ते फोफसंडी मक eas — 
ADB-AHM- | जिल्हा हद्द रस्ता । । * 
अंकोले ल जिल्हा हद्द रस्ता 
१२ सातेवाडी ते खेतेवाडी रस्ता ४.५०० ३४२.८५ १४.६४ 
१३ गुणवडी ते मांडवगण रस्ता ५.८५० ५७९.१० २८.४३ 
नगर | ADB-AHM- 
(-१४ ।वाळकी ते धर्मनाथ मंदिर घिगेवस्ती 
१४ eat ६.००० ७१५.६८ ३८.३४ 
रस्ता 
१५ अरणगांव ते केडगांव रस्ता ३.००० २१३.६८ १०.५४ 
१६ चास ते भोयरे खुर्द रस्ता ४.००० ३२२.०१ १५.८६ 
१७ नगर | ADB-AHM- शिंगवे ते वांबोरी रस्ता ३.००० ३०१.१८ १४.८६ 
(II)-94 यायाय 
१८ हमिदपूर ते कांडेकरवस्ती रस्ता । ३.२८० २८८.७० १४.२७ 
इसळक ते खातगांव ते लिंगतिर्थ 
१९ वमी ३.७०० ३५८.७० १७.७० 
रस्ता 
घोडेगाव चांदा कौठा फत्तेपुर 
sare, | 7 कैगश- जगावे बोडा बु tek 
२० | नेवासा ee ते भेंडा बु. (भाग HUGE] ५.२२० ४८२.५९ २२.७० 


पृष्ठ५पैकी२ 


शासननिर्णयक्रमांकःमुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.२१८ /बांधकाम-४ 


कामाची ५ वर्षे 
लांबी कामाची नियमित 
ae लांबी तज लं 
अ.क्र. । तालुका | पॅकेज क्रमांक रस्त्याचे नाव अंदाजित देखभाल व 
(कि.मी.) क. 
रक्‍्कम(रू.लक्ष) | दुरुस्ती अंदाजित 
रक्कम(रू. लक्ष) 
राष्ट्रीय महामार्ग ७५३ एफ. 
२१ मुंकिदपुर पिचडगाव गेवराई पिंप्री| १३.२५० | १५९४.९३ ७८.४० 
शहाळी ते तालुका हद्द रस्ता 
कः रामा-५१ (हरेगांव) मुठेवडगांव ते te Sane anes 
भोकर रस्ता न न न 
२३ | श्रीरामपूर ae पढेगांव मातापूर ते खोकर रस्ता | ९.२१० ९५९.५० ४७.३५ 
व रामा-५० टाकळीभान ते कारेगांव पा ee re 
रस्ता न न न 
एकुण २४ कामे १५३.१५० | १५००९.८६ ७०६.२० 


. सदर कामे ग्रामविकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 


संस्थेमार्फत, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्रामविकास विभागाच्या अटी व 
शर्तीवर कार्यान्वीत करण्यात यावीत. 


. मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), पुणे, संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) व संबंधित 


कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग क्रमांक ग्रासयो- 
२०१८/प्र.क्र.२३९/बांधकाम-१, दि.२५.१०.२०१८ तसेच झासन पत्र क्रमांक मुग्रायो 
२०१९/प्र.क्र.७३/बांध-४ दिनांक २२ जानेवारी,२०१९ अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार प्रत्येक 
रस्त्याला तांत्रिक मान्यता द्यावी. 


. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था व मुख्य अभियंता तसेच 


संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी रस्त्याचे दर्जोन्नती करण्यासाठी ई-टेंडरिंग 
करुनच कार्यारंभ आदेशा देण्यात यावेत. 


. प्रस्तुत कामास तांत्रिक मंजुरी देण्यापुर्वी व काम सुरु करण्यापुर्वी पुढील बाबींची पुर्तता 


करण्यात यावी. 

i) तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापुर्वी रस्त्याच्या कामाचा वाव, Pavement Design 4 
Hydraulic Calculations YAS: काटेकोरपणे तपासण्यात येवुन त्याप्रमाणे संकल्पन 
निश्चित करण्यात यावे. 


पृष्ठ५पैकी३ 


शासननिर्णयक्रमांकःमुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.२१८ /बांधकाम-४ 


०२. 


i) 


ii 


vi) 


vii) 


viii) 


ix) 


सदर रस्त्यासाठी लागणारी जमीन या विभागाच्या ताब्यात आहे याची खातरजमा करुन 
घ्यावी.खाजगी जमीन अथवा वनविभागाची ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्‍यक असलेल्या 
रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येवुन येत,याबाबत पुन:श्वखात्री करण्यात यावी. 

तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या प्राधिकाऱ्याने हे काम कोणत्याही पाटबंधारे/जलविद्युत 
पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या जलाशयाखाली जाण्याची शक्यता नाही किंवा अशा 
प्रकल्पांमुळे या कामावर कोणताही परिणाम होणार नाही याची खात्री करावी. 
अंदाजपत्रकामध्ये कामाची मराठीमधुन माहिती दर्शविणाऱ्या फलकाची तरतुद केलेली 
असावी. 

प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकात प्रत्येक दराचे वर्णन/दर/ दरपृथ:करण /रक्‍्कम/ 
दरपृथ:करणाती गृहित धरलेली अंतरे व अनुषंगिक इतर बाबी तांत्रिक मान्यता प्रदान 
करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पातळीवर तपासणे अनिवार्य आहे.या संदर्भात 
शासनाचे कोणतेही उत्तरदायित्व असणार नाही. 

तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने कामामध्ये प्रस्तावित वाव अन्य 
कोणत्याही योजनेत/ कार्यक्रमात समाविष्ठ नाही तसेच सार्वजनिकबांधकाम विभाग, 
जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ इत्यादी 
तत्सम यंत्रणेकडे मंजुर नाही, याची खातरजमा करावी. 

सदर कामांना प्रचलित दरसूचीनुसार तांत्रिक मंजूरी देण्यात यावी. 

सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या 
संगणक प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 


सदर कामे डोंगरी/ आदिवासी / नक्षलप्रभावीत क्षेत्र अथवा साखर कारखान्यापासून १५ 


कि.मी.त्रिज्या क्षेत्रांमध्ये शासनाच्या प्रचलित निर्णयानुसार येत असल्याबाबत तांत्रिक मान्यता 
प्रदान करणाऱ्या सक्षम SHA तपासणी करुन दरपृथ:करणामध्ये त्यानुसार तरतुद केले 


बाबत खातर जमा करावी. याबाबतची सर्व जबाबदारी ही संबंधित तांत्रिक मान्यता प्रदान 


करणाऱ्या सक्षम अधिकारी/ अभियंत्याची राहील. 


सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च ०४, 
जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (०२) बाहय सहाय्यीत प्रकल्प (०२) (०१) 
आशियाई विकास बँक सहाय्यित ग्रामीण रस्ते विकास पायाभूत सुविधा प्रकल्प ( बाहय हिस्सा 


(9०% 


) ( कार्यक्रम) ५३ मोठी बांधकामे सीआरसी- ५०५४ ५२९८” तसेच राज्य हिस्सा लेखाशिर्ष 


-(02) (०२) आशियाई विकास बँक (ADB ) सहाय्यित ग्रामीण रस्ते विकास पायाभूत सुविधा 
प्रकल्प ( राज्य हिस्सा ३०%) (कार्यक्रम) ५३ मोठी बांधकामे सीआरसी-५०५४ ५३०४” या 
लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 


पृष्ठपपैकी४ 


शासननिर्णयक्रमांकःमुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.२१८ /बांधकाम-४ 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.inul 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३०३१२५४३२०७२० 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PATIL 


PRASHANT VINAYAKRAO 
Date: 2023.03.03 19:19:43 +05'30' 
(प्र.वि. पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१) मा.विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ मुंबई. 
२) अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
३) सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४) जिल्हाधिकारी, अहमदनगर. 
५) खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय मुंबई-३२. 
६) मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 
७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अहमदनगर. 
८) अधीक्षक अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, नाशिक 


विभाग, नाशिक. 
९) कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, जिल्हा अहमदनगर. 
qo) कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, अहमदनगर. 
११) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग अहमदनगर. 
१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर 
१३) माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य. 


१४) निवड नस्ती, कार्यासन बांध-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठपपैकी५ 


